प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम 
योजना ह्या १०० टक्‍के केंद्र 
पुरस्कृत योजनेकरिता नवीन 
लेखाशीर्ष घेणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विकेंस-२०२१/प्र.क्र. ९२/ का. १९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक- ०१ /१२/ २०२२. 


वाचा- 


१. केंद्र सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय चे अ.शा. पत्र क्र. 99099/0¥/2020/SCA, दि १७. ०३. २०२२. 


२. सम क्रमांकित शासन निर्णय दिनांक १३ जुलै २०२२ 


प्रस्तावना - 

केंद्र शासनाने विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनेचे स्वरूप बदलून अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्या 
असलेल्या गावांचा आदर्श गाव संकल्पनेवर आधारित एकात्मिक आर्थिक व सामाजिक विकास करण्यासाठी 
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सदर योजनेद्वारे विविध क्षेत्रे 
जसे की शिक्षण, आरोग्य सेवा, पायाभूत सुविधा, उपजीविका इ. मध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर मुख्य 
योजनांमधून राहत असलेली कमतरता दूर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता वाचा 
क्रमांक १ येथील पत्रांन्वये केंद्र शासनाकडुन निर्देशक मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करणेत आल्या आहेत. 
आता, सदर योजनेच्या निधी वापराकरिता नवीन लेखाशीर्ष घेणेची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय- 


प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम ह्या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता 
पुढीलप्रमाणे स्वतंत्रपणे STANT घेण्यास पुढीलप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


मराठी इंग्रजी 
मागणी क्रमांक । टी५- Demand No T-5 
मुख्य २२२५ अनुसूचित जाती, Major Head 2225 Welfare of 
अनुसूचित जमाती Scheduled Castes, 
लेखाशीर्ष अनुसूचित if Scheduled Tribes, 
इतर मागासवर्ग व Other Backward 
अल्पसंख्यांक यांचे ७. and 
meu Minorities 
ल 
उपमुख्य ०२ अनुसूचित जमातींचे | Sub Major | 02 Welfare of 
लेखाशीर्ष कल्याण Head Scheduled Tribes 
TOT ay ७९६ जनजाती क्षेत्र | Minor head 796 Tribal Area Sub 
उपयोजना ie 
Te शीर्ष (02) जनजाती Group Head (02) Outside Tribal Area 
क्षेत्राबाहेरील Supe 
उपयोजना 


उप गट any (०२)(४६) प्रधानमंत्री आदि | Sub Group | (02)(46) Pradhan Mantri 


योजना Head Aadi Adarsh Gram 
आदर्ठा ग्राम 
आदर्श ग्राम योजना Yojana (PMAAGY) 


(केंद्र हिस्सा १०० (Central Share 
टक्‍के) (२२२५ FELL) 100%) (2225 7684) 


शासन निर्णय क्रमांकः विकेंस-२०२१/प्र.क्र. ९२/ का. १९ 


२. 


सदर शासन निर्णय महालेखापाल, महाराष्ट्र-०१, मुंबई, यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 


१२५/२०२२-२३/६३६ दिनांक २८/११/२०२२ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४६/अर्थ १९ 
दिनांक १/१२/२०२२ रोजीच्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करणेत येत आहे. 


३. 


योजनेच्या अंमलबजावनीसाठी संदर्भ २ येथील शासन निर्णयामध्ये नमुद लेखाशीर्षाएवजी आता 


उपरोक्त नमुद लेखाशीर्षाचा वापर करणेत यावा. 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०११७३४३५१९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. पल eee ae याळ तमळीळी 


१९०1१०५ 


eve Pe DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mal 
2.5.4.20=1b4b695a8c26d 140fc5c049d28 | eedbf23beed9a89ad7526416132cf2 
p fa kas h Vij ay Waj e 8f14776, pseudonym=23F17B7ABBFC6358B3073C61D025B7893A825E98, 
INumber=400892E5E82479E4F3C8CF46538DC917B707 1E979796D37178 
038709६1915548, cn=Prakash Vijay Waj 
Date: 2022.12.01 17:38:02 +05'30' 


(प्रकाश वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 
मा.मंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 

सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 

सर्व मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

सर्व मा. विधानसभा सदस्य. 


८. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य. 


-O 
Lo 


२५ 


Lo 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032. 


. मा. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
. मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्रामविकास विभाग, 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

. सर्व उप सचिव/अवर सचिव आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. निबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, / खंडपीठ नागपूर / खंडपीठ औरंगाबाद. 

. सर्व जिल्हाधिकारी. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 

. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती. 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 

. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. शिक्षण संचालक, (उच्च शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२९. 


निवडनस्ती (का-१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


